सामान्य प्रशासन विभाग 
४थामाळा, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००२३२ 
दूरध्वनी क्र.०२२-२२०२५१७७ ईमेल- rasik.khadse@nic.in 


क्र.बीसीसी २०१२/प्र.क्र.३५४/१६-ब दि. ०७ डिसेंबर, २०१९. 


प्रति, 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 
सर्व प्रशासकीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 


विषय : मा.उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र.१०५४७/२०१९ 
श्री.रंजित बिरंगे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर 


वाचा : १) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/१६-ब, दि. ११.७.२०१९. 
२) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.१०५४७/२०१९ मध्ये 
दि.८.११.२०१९ रोजी पारित केलेले आदेश. 
३) सा.प्र.वि. पत्र क्र.बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/१६-ब, दि.११.११.२०१९. 
४) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.१०५४७/२०१९ मध्ये 
दि.५.१२.२०१९ रोजी पारित HSS आदेशा. 


महोदय/ महोदया, 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १०५४७/२०१९ श्री.रंजित बिरंगे व इतर 
विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर यामध्ये दि.८.११.२०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 
दि.११.७.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीस संदर्भाधीन दि.११.११.२०१९ च्या 
पत्रान्वये दि.५.१२.२०१९ पर्यंत स्थगिती दिली होती. आता यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयाने 
दि.५.१२.२०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सदर झासन निर्णयाच्या अंमजबजावणीस 
दि.३०.०१.२०२० पर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त आदेशा सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय 
कार्यालयांना तातडीने निदर्शनास आणून सदर आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर 


पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा 
संकेतांक क्रमांक २०१९१२०७१२२३५५६२०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Rasik Ambadas : 
Khadse 


(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


शासन पत्र क्रमांकः बीसीसी २०१३/प्र.क्र.३५४/१६-ब 


AD 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव यांचे कार्यालयातील सह सचिव 
मा.अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सर्व मंत्रालयीन विभाग 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व सहायक आयुक्त, मागास वर्ग कक्ष, नाशिक विभाग, पुणे विभाग, कोकण विभाग, 
नागपूर विभाग, अमरावती विभाग, औरंगाबाद विभाग 
८) सर्व जिल्हाधिकारी 
) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१०) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 
११) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील झाखा, मुंबई 
१२) प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१५) राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
१६)सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 
१७) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा, नगरपालिका 
१८)संचाळक, समाजकल्याण, पुणे 
१९) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


AN 


mn “८ 


S 9८ 
~~ > Tee  *-> wr ll 


vo 


20) संचालक, सेवायोजन, मुंबई 

२१)आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

22 संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

२३)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 

२४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर 

२५अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२७)सर्व मंत्राळयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 

२८)सर्व मंत्रालयीन विभाग 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख, 
कार्यालय प्रमुख यांना सदर पत्राची प्रत त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून 
कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

२९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


